१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत अर्भक मृत्यूदर कमी 
करण्यासाठी प्राप्त अनुदानातून धडगांव व 
अक्कलकुवा येथे तालुका लस वितरण करण्यास 
Refrigerated Vaccine Van ०१ नग खरेदी 
करण्याकरीता प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १३ जानेवारी, २०२२. 


(१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक : प्रशामा-१२२१/प्र.क्र. ०३/आरोग्य- 
७, दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२१. 

(२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाळ संगोपण व झालेय 
आरोग्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक : राकुकका/शितसाखळी/कक्ष-१३/१३ वा वित्त आयोग/ 
ब्लॉकस्टोअर/धडगावअक्कलकुवा/८०३२, दिनांक : ०४.०२.२०२१. 

(३) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांक : संआसे-२/१३ वा वित्त आयोग/ 
Refrigerated Vaccine Van ०१ नग प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत/२०२१, दिनांक : 
०३.०१.२०२२. 

(४ आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी 
दिनांक : २७.१२.२०२१ अन्वये मंजूर केलेली टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्रमांक (१) च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात धडगांव व 
अक्कलकुवा येथे तालुका लस वितरण केंद्र (ब्लॉक SRA स्टोअर) कार्यान्वित करण्यासाठी रुपये 
५१.६४ लक्ष (रुपये एक्कावन्न लाख चौसष्ट हजार) इतक्या प्रस्तावित खर्चास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर प्रस्तावित खर्चावरील प्रशासकीय मान्यतेत Insulated Vaccine Van 
प्रति नग खरेदीसाठी रुपये १६.०० लाख इतक्या रकमेचा समावेश आहे. तद्नुषंगाने, अतिरिक्‍त 
संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपण व शालेय आरोग्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन 
पत्र क्रमांक (२) अन्वये तालुका लस वितरण केंद्राकरीता Insulated Vaccine Van प्रत्येकी रुपये 
१६.०० लाख याप्रमाणे ०१ नग खरेदी करण्यासाठी खरेदी प्रक्रीया उपसंचालक (परिवहन), पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य -७ 


यांच्या स्तरावर करण्यासाठी मान्यता प्रदान करण्यात आली असल्याचे कळविले आहे. दरम्यान, 
संचालक आरोग्य सेवा (२) पुणे यांचेशी झालेल्या चर्चेनुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील भौगोलिक 
परिस्थिती पाहता वाहतकुीदरम्यान लसीचे तापमान ०२ डिग्री सेल्सीअस ते ०८ डिग्री सेल्सीअस 
पर्यन्त टिकून राहण्यासाठी Insulated Vaccine Van ऐवजी Refrigerated Vaccine Van खरेदी 
करण्याच्या प्रस्तावास उपसंचालक (परिवहन) पुणे यांनी संमती दिळी आहे. यथास्थिती, 
उपसंचालक (परिवहन), पुणे कार्यालयाने १३ वित्त आयोगांतर्गत Refrigerated Vaccine Van 32 
cum ०२ नग ची ई-निविदा पूर्ण केली आहे. तसेच, आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक (४) दिनांक २७.१२.२०२१ च्या टिपणीन्वये 
मान्यता प्रदान केळी आहे. यास्तव संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांनी संदर्भाधीन क्रमांक (३) 
च्या पत्रान्वये केळेल्या विनंतीनुसार धडगाव व अक्कलकुवा येथील तालुका लस वितरण केंद्रासाठी 
Refrigerated Vaccine Van ०१ नग उपसंचालक (परिवाहन) पुणे या कार्यालयाच्या स्तरावर 
खरेदी करण्यासाठी लागणा-या रुपये १९,३०,३६९/- (रुपये एकोणीस लक्ष तीस हजार तीनठो 
एकोणसत्तर wad) इतक्या अधिकच्या खर्चास १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत शिल्लक असलेल्या 
निधीतून प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नंदुरबार जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती पाहता वाहतकीदरम्यान लसीचे तापमान ०२ 
डिग्री सेल्सीअस ते ०८ डिग्री सेल्सीअस पर्यन्त टिकून राहण्यासाठी Insulated Vaccine Van 
ऐवजी Refrigerated Vaccine Van खरेदीची आवशयकता आहे, सदरची आवश्यकता विचारात 
घेता धडगाव व अक्कलकुवा येथील तालुका लस वितरण केंद्रासाठी Refrigerated Vaccine Van 
०१ नग खरेदी करण्यासाठी ळागणा-या रुपये १९,३०,३६९/- (रुपये एकोणीस लक्ष तीस हजार 
तीनशे एकोणसत्तर फक्त) इतक्या अधिकच्या खर्चाच्या प्रस्तावास १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत शिल्लक 
असलेल्या निधीतून याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी आवश्‍यक असलेल्या 
खर्चाचे विवरण पुढील प्रमाणे आहे :- 


विवरणपत्र 
Sr. Product Details Quantity Unit Price Total 
No. (In Rs.) (In Rs.) 
1 10ft MS Reefer Container 1 3,50,906.00 3,50,906.00 


Technical Specifications- 


(1) Exterior Container Size (mm) :- 
3100 (L) x 2000 (w) x 2050 (H) 

(2) Interior Container Size (mm) :- 
2850 (L) x 1750 (w) x 1800 (H) 

(3) Exterior Material-MS Corrugation 
1.6 mm Thickness. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य -७ 


Sr. Product Details Quantity Unit Price Total 
No. (In Rs.) (In Rs.) 
(4) Puff Insulation-125 mm Thickness. 
(5) Inner Material-SS 3040.5 mm 
Thickness. 
(6) Floor-Aluminium T Section. 
(7) Rear Double Door. 
2 | Carrier make AC Unit 1 3,90,000.00 3,90,000.00 
Model : Xarios 500 standby AC Unit 
Temprature : 25 DegC 
3 Eicher Make Cabin Chassis Diesel 1 8,95,000.00 8,95,000.00 
Model Eicher Pro2049 Cabin Chassis 
Diesel (Model Type Base) 
GVW (kg) : 4995. 
Wheel Base (mm) : 2580 
Length (mm) : 3477 
width (mm) : 1873 
Sub Total.. Rs. 16,35,906.00 
GST @ 18% .. Rs. 2,94,463.08 


Grand Total .. 


Rs. 19,30,396.08 


नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव व अक्कलकुवा येथील तालुका लस वितरण केंद्रासाठी 
Refrigerated Vaccine Van ०१ नग खरेदी करण्यासाठी लागणा-या रुपये १९,३०,३६९/- (रुपये 


एकोणीस लक्ष तीस हजार तीनशे एकोणसत्तर फक्‍त) इतक्या अधिकच्या खर्चास १३ व्या वित्त 
आयोगांतर्गत शिल्लक असलेल्या अनुदानातून पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अटीव शर्ती :- 


(9) सदर उपकरणे व सामुग्रीची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात 


यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सदर 
प्रक्रिया खरेदी कक्ष, संचालक, आरोग्य सेवा कुटूंब कल्याण, माताबाल संगोपन व झालेय 


आरोग्य पुणे संचालनालयु यांच्या स्तरावर करण्यात यावी. 


(२) सदरहू उपकरणे व सामुग्रीचे fares गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 


संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देश्ानुसार असावेत. 
तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 


फायदा होईल san रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


त्यानंतरच याबाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य -७ 


(३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


(४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, 
इतर राज्यांचे दरकरार खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार 
भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने 
पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


(५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व ure fafrear (Specification) 
असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


(६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage 
& distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) 
आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी 
विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


(७ सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनूसार केंद्र 
शासनाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


(८) तसेच, या बाबींच्या खरेदी feet (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


(९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 
पहिला उपविभाग-दोन मधील अ.क्र. ४ नियम क्र. ७ समोरील स्तंभ क्र. ६ येथील अटींची 
पूर्तता करण्यात यावी. 


०२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथील अटींची पूर्तता व खरेदी नियमानुसार व 

आवश्यकतेनुसार आहे हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब 

कल्याण माताबाल संगोपण व शालेय आरोग्य, पुणे व संचालक, आरोग्य सेवा (२) पुणे यांची राहील. 
पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य -७ 


०३. शासन निर्णय,वित्त विभाग, क्र.विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनिमय, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीलळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग-२ मधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामुग्री आणि उपक्रम 
संच विकत घेण्यास मंजुरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०७१३३८०५४७१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 
| A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f11 
ce6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717 
A6A7250, 
serialINumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5D 


LAXMANRAO writers 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
(9) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
(२) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटूंब कल्याण माताबाल संगोपण व शाळेय आरोग्य, पुणे. 
(३) संचालक, आरोग्य सेवा (२), आरोग्य सेवा संचालनालय, मध्यवर्ती इमारत, पुणे. 
(४) संचालक, आरोग्य सेवा (१), मुंबई. 
(५) 
(६) 
(७) 


५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), पुणे. 

६) उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

७) जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय नंदूरबार. 
(८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नंदूरबार. 
(९) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा-१/ळेखा व अनुज्ञेयता-१), मुंबई. 
(१० निवडनस्ती (आरोग्य-७, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


